राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१९-२० मधील ₹२.६८ 
कोटी पुनर्जिवित निधी चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्याकरिता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२० 
संदर्भ : 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९. 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि.२९/०६/२०१९. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०४/०३/२०२०. 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २०/०३/२०२० 
६. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुनर्वि -२०१९/प्र.क्र. ८८/(४)/२-अे, दि.२७/०३/२०२० 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २७/०३/२०२० 
८. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-३/२०१९ आरकेव्हीवाय, दि. १५/०४/२०२०. 
९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २५/०९/२०२० 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - THAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) Hs शासनाने 
संदर्भाकित संदर्भ क्र. ३ येथील दि. २२/०२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास सन २०१९-२० करिता एकूण 
₹४१८.४५ कोटी रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले होते. त्यापैकी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
₹३११.२१ कोटी (केंद्र हिळऊ्याचा ₹१८६.७३ कोटी + राज्य हिळऊ्याचा ₹१२४.४८ कोटी) निधीचे नियतवाटप 
(Allocation) मंजूर होते. सदर निधीपैकी पहिल्या हप्त्यात केंद्र व राज्य हिऊर्याचा मिळून एकूण ₹१५५.६१ कोटी 
निधी संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. 
संदर्भ क्र.५ येथील दि. ०४/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता दुसऱ्या 
हप्त्यात राज्यास वितरीत केलेला ₹९३.३६ कोटी निधी संदर्भ क्र. ६ येथील दि. २०/०३/२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. तथापि, समरुप राज्य हिळछ्याचे ₹ ६२.२४ कोटी निधीचे वितरण करण्यास पुरेसा 
निधी उपलब्ध नसल्यामुळे उपलब्ध करून देण्यात आलेला रू. ५३.३१ कोटी निधी संदर्भ क्र. ८ येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 


दि.२७/०३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत केलेला असून रु.८.९३ चे वितरण 
बाकी होते. 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ९ येथील दि. १५/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० मधील राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना - रफ्तार योजनेचा अखर्चित निधी पुनर्जिवित (Revalidate) करुन सन २०२०-२१ मध्ये 
विनियोग करण्यास मान्यता दिळेली आहे. त्यानुषंगाने सर्वसाधारण प्रवर्गाचा उपरोक्‍त अवितरीत रु.८.९३ कोटी 
निधीपैकी रु.६.२५ कोटी निधी चालू वर्षामध्ये वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार दि.११/०९/२०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये (संदर्भ क्र. ९) आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत केला असून उर्वरित रु.२.६८ कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णयः 
१. या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता प्राप्त झालेल्या निधीपैकी राज्य हिछ्याचा ₹ २.६८ कोटी निधी (रुपये दोन कोटी अडुसष्ट लाख 
फक्त) सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पुनजिवित करुन आयुक्त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता राज्य sear मंजूर निधी 
क्र 
lie . राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - २.६८ 


सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


२. परिच्छेद क्र. १ नुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत राज्य हिस्याचा ₹ २.६८ कोटी 
निधी (रुपये दोन कोटी अडुसष्ठ लाख फक्त) उपलब्ध करुन दिला असून तो पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा : 
प्रवर्ग राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च 
सर्वसाधारण  । (००) (११) कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (vo टक्के राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ५२२५) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹२.६८ कोटी निधीचे कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 


४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹२.६८ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडलेल्या स्वीय प्रपंजी 
लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा. 

५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिताचा ₹ २.६८ कोटी (रुपये 
दोन कोटी अडुसष्ठ लाख) निधी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्या राज्यातील एकूण १०८ 
बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी १००० मे. टन क्षमतेची एकूण १०८ गोदामे उभारणी करणे या प्रकल्पास 
वितरीत करण्यात येत असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे : 

(रक्‍कम रु. कोटीत) 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प | सन २०२०- | सन २०२०- या शासन 
क्र. मंजूरीचे | किंमतीपै | २१पर्यंत | २१करिता निर्णयान्वये 
वर्ष की वितरीत शिल्लक वितरीत 
राकृवियो | केलेला प्रकल्प करण्यात येत 
हिस्सा निधी । किंमत/निधी | असलेला निधी 
Zz) Q 3 | 8 | षु ६ ७ (५-६) 
7 राज्यातील एकूण १०८ बाजार 
समित्यांमध्ये प्रत्येकी १००० मे. टन । २०१८-१९) ४१.८६ ३०.२४ ११.६२ २.६८ 
क्षमतेची एकूण १०८ गोदामे उभारणी 
कार्यकारी संचालक (म.रा.कृ.प.मं.) ४१.८६ २६.२४ १५.६२ २.६८ 


६. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - CAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० नुसार 
या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार, आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२३६/२०२०/व्यय-१, दि. ०९/११/२०२०, अन्वये, सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी पुनर्जिवित 
करुन चालू वर्षाकरिता खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१६१२०७३७२३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


S h r i ka n t Ap Ded postalCode=400032, st=Maharasht 


nt 
5.4.20=! b93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 bee fff. 


6 
Chandrakant Andge ess यवा” 


Date: 2020.12.16 12:14:02 +05'30' 


signed by Shrikant Chandrak 9 
Or ht 


ita 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-ओ 


-O 
pad 
es 


. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
ud कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

, सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९. 
२०. 
24. 


वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


